महाराष्ट्र राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील 
सेवानिवृत्त न्यायिक अधिका-यांना कार्यरत 
न्यायिक अधिका-यांप्रमाणे वैद्यकीय खर्चाच्या 
प्रतिपूर्तीची सवळत लागू करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्र.-डीएजे१५१५/३०/प्र.क्र.६४/का-३ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १० ऑगस्ट, २०२२ 


वाचा:-१)वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्र.संकिर्ण-२०१४/प्र.क्र.४०/२०१४/कोषा-प्रशा-४ 
दिनांक: ९ जुले, २०१४. 

२) या विभागाचा शासन निर्णय क्र.एचसीटी-२००९/प्र.क्र.१४१/का-३, 
दिनांक:५ जानेवारी, २०११. 

३) या विभागाचा शासन निर्णय क्र.डीएजे-१५१५/३०/प्र.क्र.६४/का-३, 
दिनांक: २४ मार्च, २०१७. 

8) मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा रिट याचिका क्र.(सी) १०२२/१९८९ (अखिल भारतीय 
न्यायिक अधिकाऱ्यांची संघटना विरूध्द केंद्र शासन व इतर) या न्यायालयीन 
प्रकरणामधील दि.२६.०७.२०१० चा निर्णय. 

५) मा.उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद येथे दाखल रिट याचिका क्र.२६७९/२०१५ 
श्री.पारसमल पुखराज बाफना विरुध्द महाराष्ट्र शासन व इतर या न्यायालयीन प्रकरणी 
मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद यांचे दि.२२.०३.२०१९ रोजीचे आदेश. 

६) मा.सर्वोच्च न्यायालयातील विशेष अनुमती याचिका (SLP) क्र.२६५६/२०२० मधील 
दि.०४.०५.२०२२ रोजीचे आदेश. 


प्रस्तावना:- 


महाराष्ट्र राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकाऱ्यांना कार्यरत 
न्यायिक अधिकाऱ्यांप्रमाणे वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपूर्तीची सवलत लागू करण्याबाबत संदर्भाधीन क्र. 
४, ५ व ६ येथील मा. सर्वोच्च न्यायालय व मा.उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद यांनी दिलेल्या 
निर्देशाच्या अनुषंगाने अंमलबजावणी करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार राज्य 
शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय:- 

महाराष्ट्र राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकाऱ्यांना कार्यरत 
न्यायिक अधिकार्‍्यांप्रमाणे वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपूर्तीची सवलत लागू करण्यात येत आहे. 

सेवानिवृत्त न्यायिक अधिका-यांना सध्या अनुज्ञेय असणारा रु.१५००/- द.म. वैद्यकीय भत्ता 
या पुढेही अनुज्ञेय राहिल. 

या विभागाचा विमाछत्र योजनेचा दि.२४.०३.२०१७ रोजीचा संदर्भिय क्र.३ चा शासन निर्णय 
याद्वारे रद्द करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः डीएजे१५१५/३०/प्र.क्र.६४/का-३ 


अप्पर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.१६०६२, दि.०७/०६/२०२२ व 
मा. मंत्रीमंडळाने दि.२७.०७.२०२२ रोजीच्या बैठकीत दिलेल्या मान्यतेनुसार सदर शासन निर्णय 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२२०८१०१७३६३६५८१२ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by KISHOR HIRALAL PATIL 
Date: 2022.08.11 17:06:07 +05'30' 
(किशोर हि. पाटील) 
उप विधि सल्लागार-नि-उप सचिव 


प्रत, 

मा. राज्यपालांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 

मा.उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 

मा. राज्यमंत्री (विधी व न्याय) आणि त्यांचे स्वीय सहाय्यक 

५. मा. मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

६. मा. सर्व सन्माननिय विधानसभा /विधानपरिषद, व संसद सदस्य महाराष्ट्र राज्य 
७. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, (विधानपरिषद) विधानभवन, मुंबई. 
८. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, (विधान सभा) विधानभवन, मुंबई. 
९. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई 

१०. प्रबंधक, उच्च न्यायालय (मूळ शाखा), मुंबई 

.महाळेखापाल- एक/दोन (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर 

१२. महाळेखापाल- एक/दोन (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर 

१३. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

१४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१५. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१६. प्रमुख न्यायाधीश, नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, मुंबई 

१७. मुख्य महानगर दंडाधिकारी, मुंबई 

१८. प्रमुख न्यायाधीश, कौंटुबिक न्यायालय, मुंबई / पुणे / नागपूर/ औरंगाबाद/ 

१९. अमरावती/ अकोला/ ठाणे 

२०. मुख्य न्यायाधीश, लघुवाद न्यायालय, मुंबई 

२१.सर्व जिल्हा व सत्र न्यायाधिश 

२२. संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्था, नागपूर 

23. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

२४. धर्मादाय आयुक्त, मुंबई 

२५. विधी व न्याय विभागातील सर्व शाखा सर्व कार्यासने 

२६. सर्व मंत्रालयीन विभाग 

२७. निवड नस्ती/कायासन ३. 


Cc 40 A -0 


Oo 
ae) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


